दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ ते ६ फ़ेब्रुवारी, 
२०२३ या कालावधीत गांधीनगर, गुजरात 
येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
बॅडमिंटन स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचा 
संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३०२२/प्र.क्र.१८५/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ जानेवारी, २०२३ 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक. ५९/२/२०१९-२० 

/CCSCSB, दि.२१.१२.२०२२. 

२. शासन निर्णय क्र.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग-अभानासे-३०२२/प्र.क्र.५२/क्रीयुसे- 
२,दि.१७.१०.२०२२ 

३. मानद महसचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/बॅडमिंटन/२०२२-२३, 
दि.१९.०१.२०२३. 

४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्र.उपसंक्री/अभानासे/२२- 
२३/का-४,दि.२५.०१.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

दिनांक ३१ जानेवारी ते ६ फ़ेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवाळय जिमखाना, मुंबई येथे दि.१० व ११ जानेवारी,२०२३ रोजी 
निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा- 
यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ 
विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.१,७०,८००/-(रुपये एक लाख सत्तर हजार आठऱो फक्‍त ) इतक्या 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही अखिल 
भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास पात्र ठरतील, या 
नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 
४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २७ ते २९ जानेवारी, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक ३१ 
जानेवारी ते ६ फ़ेब्रुवारी,२०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २५ जानेवारी, २०२३ 
GA) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात 
याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाळी काम करीत असतील त्या 
विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२२/प्र.क्र.१८५/क्रीयुसे-२ 


५. वित्तविभागचा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २७ जानेवारी ते ०६ फ़ेब्रुवारी, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, 
दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/ कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता 
व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, 
२००४ अन्वये विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड 
चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय 
जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे 
आव्यक राहिल. 
७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 
८. यासाठी होणारा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपश्ील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२५१८३१५९२९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 

R a m d as G a n pat DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION AND. 


Dhumal ORISPSTARINENT cy 
(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३०२२/प्र.क्र.१८५/क्रीयुसे-२ 


२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र अ” 


दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ ते ०६ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत सचिवालय जिमखाना, सेक्टर 22, 
गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये 
महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिंटन संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ. | खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | किटबॅग विभाग / कार्यालय 

क्र 

१ | श्री. रोहित र. मोहोड, तलाठ होय | होय | समुद्रपूर तहसिल कार्यालय, नविन समुद्रपूर. 

२ | श्री. प्रसाद देवर्षे, तलाठ होय । होय | तहसिल कार्यालय, अहमदपूर,जि.लातूर 

3 श्री. ज्ञानेश्वर आव्हाड, फि aa शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

४ | श्री. प्रविण मुंढे, अवर सचिव  । नाही | नाही| शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५  । श्री. सुदाम महादेव तांदळे ee 11 सहा. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, 
सहा. निबंधक सह. संस्था पंढारपूर सोलापूर. 

६ । श्री. सुहास प्रकाश सकपाळ, होय । होय | कार्यकारी अभियंता, arated विशेष लाभ विशेष 
उप विभागीय अभियंता पथक, सिंचन भवन, पुणे. 

७ | aL सुरेश नाईक, अवर सचिव | नाही । नाही| महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

८ | श्री. मनिष चिखलकर, होय । होय । कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
वरिष्ठ लिपिक अमरावती. 

९ | श्री. नितीन गायकवाड, उप सचिव | नाही | नाही | सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, मादाम कामा 

रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,मुंबई. 

१० | श्री. संभाजी स. पाटील, होय । होय | कार्यकारी अभियंता, पालखेड पाटबंधारे विभाग, 
उपविभाग अभियंता, नाशिक. 

११ | श्री. शेलेंद्र बागडे, वि oe अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, खेतान 
सहा.सरकारी अभियोक्ता भवन, चर्चगेट, मुंबई. 

१२ | डॉ. राजीव शेटकर, प्राध्यापक होय । होय | शासकोयअभियांत्रिको महाविद्यालय, औरंगाबाद. 

१३ । डॉ. आनंद पवार, विभाग प्रमुख होय । होय | शासकोय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद. 

१४ | श्रीमती फरोग मुकादम, [ae] गि महसुल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर जिल्हाधिकारी, 

१५ । कु. ममता दिलीप सपकाळे, होय । होय । शेळगांव प्रकल्प उपविभाग क्र.२, नशिराबाद. 
कनिष्ठ अभियता 

१६ | श्रीमती मनस्वी गोंधळी, स.क.अ. | होय | होय | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७ | श्रीमती पुजा भामरे, होय | होय । कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता, नाशिक. 

१८ | श्रोमती अनिता कदम, (el te] क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 
क्रोडा अधिकारी 

१९ । श्रीमती रेश्मा रा. चव्हाण नाही | नाही | नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लघुलेखक 

२० | श्री. संदिप काकडे, कनिष्ठ लिपिक | होय | होय | जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद ब जलसंधारण 
(प्रशिक्षक) विभाग, अमरावती. अंतर्गत उपविभाग दर्यापूर 

२१ | श्री. संदिप ढाकणे, अवर सचिव ic व्यि गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


(व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ ते ०६ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत सचिवालय जिमखाना, सेक्टर २१, 


गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये 
महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिटन संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


अ. शिका रुपये 
क्र. 
निवड चाचणी आय रव 
Pe | झेरॉक्स/ मुद्रण सामग्री ब इतर किरकोळ खर्च. १,००० 
२ | निवड चाचणीसाठी ध्वनीक्षेपण यंत्रणा, टेबल, खुर्ची आणणे व मांडणे व त्यासाठी टेम्पो ख १,००० 
(हमालीसह) 
३ | दोन पंचांचे मानधन (दोन दिवसाचे) ४,००० 
४ | निवड चाचणीसाठी ८ बॉक्स शटल कॉक्स (प्रत्येको रु. २९५०/- प्रमाणे) १७,२०० 
५ =| खेळाडू, प्रशिक्षक व पंच यांना अल्पोपहार ख २,००० 
fa | प्रशिक्षण शिबिराकरिता खर्च. 
१ । आयोजनाचा खर्च. (३ दिवसाचा प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, व्यवस्थापक/ प्रशिक्षक ६,३०० 
यांच्या चहा ब अल्पोपहारावरील खर्च.(२१५३५१००/-) 
२ | ६ बॉक्स शटलकॉक्स (प्रत्येको रु. २,१५०/- प्रमाणे.) १२,९०० 
क) | संघासाठी साहित्य 
१ | २९ बॅडमिटन रॅकेट रु. ५,०००/- प्रमाणे. १०,००० 
२ | ६ बॉक्स शटलकॉक्स (प्रत्येकी रु. २,१५०/- प्रमाणे.) १२,९०० 
=) वैयक्तिक क्रोडासाहित्यखरेदीसाठीहोणाराखर्च:- ||| | 
१ | ११ट्रॅकसूट रु. ९००/- प्रमाणे. ९,९०० 
२ । ११ किटबॅग रु. ५००/- प्रमाणे. ७,५०० 
३ ।४२टिशर्टस्‌रु. ६००/- प्रमाणे. २५,२०० 
४ | ४२ शॉर्टस्‌ रु. ६००/- प्रमाणे. २५,२०० 
५ | 28 टॉबेल्स प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. २,१०० 
६ | २१ बूट रु. १५००/- प्रमाणे. ३१,५०० 
७ । २१ पायमोजे रु. १००/- प्रमाणे. २,१०० 
इ) |प्रथमोपचाराकरिताखर्. ||| 
१ | ग्लुकोज/ औओषधे/ स्प्रे इत्यादीसाठी खर्च. १,००० 
२ (eet १,००० 
एकूण रुपये :- एक लाख सत्तर हजार आठशे फक्त १,७०,८००/- 


विवरणपत्र - क 


दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ ते ०६ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीत सचिवालय जिमखाना, सेक्टर २१, 
गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२२-२३ मध्ये 
भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिंटन संघाची निवड करण्यासाठी दि. १० जानेवारी, २०२३ व ११९ जानेवारी, 
२०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


अ. 

क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 

१ । डॉ. श्री. संतोष राऊत, वैदयकोय अधिव शासकोय रुग्णालय, जालना 

२ | श्री. शिंदे शिव , तहसिलदार तहसिल कार्यालय, वेल्हा, ता. वेल्हा, जि.पुणे. 

3 | श्री. महेश मेश्राम, प्रणाली प्रशासक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अमरावती. 

४ श्री. डॉ. आनंद पवार, विभाग प्रमुख शासकिय तंत्रनिकेतन महविदयालय, औरंगाबाद. 

५ | श्री. संदीप गोरखनाथ ढाकणे,अवर सचिव गृह विभाग, मंत्रालय, मुंब 

६ । श्री. सचिन बाळाजी पाटील, वरिष्ठ लिपीव नांदूर मध्यमेश्‍वर प्रकल्प विभाग, नाशिक 

७ । श्री. रमेश पंतगे, औषध निर्माण अधिव जिल्हा क्षयरोग केंद्र, जिल्हा शल्यचिकित्सक, कार्यालय 

परिसर, नांदेड. 

८ | श्री. प्रसाद cay, तलाटं तहसिलदार कार्यालय, अहमदपूर, लातूर. 

९ | श्री. विठ्ठल येरावार, प्रशिक्षक शासकोय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद. 

१० | श्री. शेलेद्र जालंदर बागडे, सहा. संचालक व सरकारी अभियोक्ता, नाशिक जुने 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता नियंत्रण कक्ष, पोलीस मुख्यालय शिवार, नाशिक. 

११ | डॉ. राजीव वी. शेटकर, प्राध्यापक शासकोय अभियांत्रिको महाविद्यालय, औरंगाबाद. 

१२ | श्री. स्वप्नील सुरेशराव उपासे, जिल्हा हिवताप अधिकारी, अमरावती. 
प्रयोगशाळावैज्ञानिक अधिकारी 

१३ । श्री. संदीप गुलाबराव काकडे, कनिष्ठ लिपिक । मृद ब जलसंधारण उपविभाग , दर्यापूर, अमरावती. 

१४ | श्री. सुदाम महादेव तांदळे, सहा. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, पंढरपूर, 
सहा. निबंधक (सहकारी संस्था) सोलापूर. 

१५ | श्री. अभिजीत खंडाळे, स्टोर कोप शासकोय अभियांत्रिको महाविदयालय, औरंगाबाद. 

१६ | at. डॉ. प्रविण शेटीये, विभाग प्रमुख शासकोय अभियांत्रिको महाविदयालय, औरंगाबाद. 

१७ | श्री. रोहित मोहोड, तलाठं समुद्रपुर तहसिल कार्यालय, नविन समुद्रपूर. 

१८ | श्री. संदीप तु. पवार, कृषी अधिव तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय अक्राणी, जि. नंदुरबार. 

१९ | श्री. प्रविण राजाराम He, stax सचिव शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२० । श्री. ज्ञानेश्वर आ. आव्हाड, कक्ष अधिकारी. शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१ | श्री. बालाजी वा. बोंदरवाड, मो.वा.नि. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण. 

२२ | श्री. मोहन गावंडे, क्त आयुक्‍त , एस. टी. भवन, खामगांव, बुलढाणा. 

२३ | श्री. शशिकांत नं. भिसे, कक्ष अधिकारी. महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४ | A. सुरेश द. नाईक, अवर सचिव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५ | श्री. सुहास प्र सकपाळ, उपविभागीय अभियंता | कार्यकारी अभियंता, वेगर्बाधत सिंचन लाभ विशेष पथक, 

जलसंपदा विभाग, सिंचन भवन, मंगळवार पेठ, पुणे. 

२६ | A. सुशिल सुरेश मोरे, स.क.अ. बैदयकोय शिक्षण व STS विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७ | श्री. नितीन गायकवाड, उपसचिव सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंब 

२८ | श्री. सदाशिव पाटील, शिक्षक जिल्हा परिषद शाळा, औरंगाबाद. 

२९ | श्री. रमेश कवडे, क्रोडा शिक्षक न्यु एच. एस. हायर सेंकडरी स्कुल, देहगांब, औरंगाबाद. 


३० | श्री. मनिष चिखलकर, वरिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियता, सार्वजनिक कामे विभाग,अमरावती. 

३१ | श्री. अविनाश दळवणकर, वरिष्ठ लिपिक राज्य जकात कर विभाग,ओल्ड कस्टम हाऊस, मुंबई. 

३२ | श्री. निखिल दहीफळकर, राज्य कर निरिक्षक जी. एस. टी. भवन, औरंगाबाद. 

३३ | श्री. पंकज साळुंखे, अव्वल कारकून धकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, प्रशाकोय इमारत, 
बांद्रा (पू), मुंबई. 

३४ | श्री. दिपक wh, कृषि सेवक, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, नरखेड, नागपूर. 

३५ | श्री. अनिल म. दुनेदार, तलाठं प कार्यालय, कोंठाळी, ता.काटोल, जि. नागपूर. 

३६ । श्री. योगेश कुमावत, लेखा अधिकारी. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई -- Yoo ०२०. 

३७ | श्री. शैलेश सोमाणी, उपायुक्‍त, जी.एस. , एस. टी. भवन, माझगांव, मुंबई. 

३८ | श्री. निलेश कोठावडे, सहाय्यक आयुक्‍त, , एस. टी. भवन, माझगांव, मुंबई. 

३९ | श्री. तानाजी सरावणे, अवर सचिव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४० | श्री. हर्षद खाकरे, वरिष्ठ श्रेणी लिपिक विशेष पोलीस महानिरीक्षक, विशेष सुरक्षा विभाग, दादर, 
मुंबई. 

४१ | श्री. मेघराज सोरते, लघुलेखक विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 

४२ | श्री. अक्षयकुमार भालेराव, न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय , 

वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यक कलिना, सांताक्रूझ ,(पू) मुंबई. 

४३ | श्रीमती सीमा सं. केसरकर, दुय्यम निरीक्षक धीक्षक कार्यालय, साधु वासवानी रोड, पुणे. 

४४ | श्रीमती कविता मा. चव्हाण,राज्य कर निरीक्षक । वस्तू ब सेवा कर कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 

४५ | श्रीमती पल्लवी वि. थळे, क. श्रे.लि. बिशेष पोलिस महानिरीक्षक, पोलीस मुख्यालय, मुंबई. 

४६ | श्रीमती अनिता द. कदम, त्र धव क्रोडा ब युवक VA संचालनालय, पुणे. 

४७ । श्रीमती पुजा बा. भामरे, कनिष्ठ अभियंता कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, नाशिक. 

४८ | श्रीमती Set अ. संकपाळ, स. अभियंता. श्रे., | मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक. 

४९ | श्रीमती अनिता द. कदम, त्र धव क्रीडा ब युवक सेवा, महाराष्ट राज्य, पुणे. 

Go | श्रीमती रेश्मा रा. चव्हाण, लघुलेखक वधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५१ | श्रीमती मनस्वी गोंधळी, स.क.अ गृह विभाग, मंत्रालय, मुबई. 

५२ | श्रीमती वैशाली स. घाटोळ, राज्यकर निरिक्षक । वस्तू ब सेवा कर भवन, माझगाव, मुंबई. 

५३ | श्रीमती. फरोग मुकादम, अप्पर धव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 

५४ | श्रीमती. ममता दि. सपकाळे, कनिष्ठ अभियंता । शेळगांव प्रकल्प उविभाग, क्र.२ नशिराबाद. 


Ramdas 
Ganpat Dhumal S2ucazon ase sronrs obParTwent 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 

DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
RASHTRA, OU = SCHOOL 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


